राज्यातील अल्पसंख्याक बहुल 
ग्रामीण क्षेत्रात मूलभूत / पायाभूत 
सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी 
अनुदान वितरित करण्यास मंजूरी 
देण्याबाबत सन २०१७-१८ 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: ग्राक्षेवि - २०१८ / प्र.क्र. २३/का.९ 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक :- १५ मार्च, २०१८. 
वाचा - 
१) शासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग, क्र: ग्राक्षेवि- २०१५/प्र.क्र.9७७/ का.९, 
दि.२२ सप्टेंबर, २०१५. 
२) शासन पूरकपत्र,अल्पसंख्याक विकास विभाग, क्षेविका-२०१५/प्र.क्र.६४/का.९, 
दि. ९ मार्च, २०१६. 
३) शासन परिपत्रक , वित्त विभाग क्र. अर्थसं- २०१७/प्र.क्र. ७५/अर्थ-३, 
दि.१८ एप्रिल, २०१७ 
४) शासन परिपत्रक , वित्त विभाग क्र. अर्थसं- २०१७/प्र.क्र.९४/अर्थ-३,दि. ३० जून, २०१७ 
५) शासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग, क्र: ग्राक्षेवि- २०१७ /प्र.क्र.५६/ का.९, 
दि.२० एप्रिळ, २०१७. 
६) शासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग, क्र: ग्राक्षेवि- २०१७ /प्र.क्र.१०१/ का.९, 
दि.११ डिसेंबर, २०१७. 
शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र.अर्थसं-२०१७/प्र.क्र.७५/अर्थ-३,दि.०६ फेब्रुवारी,२०१८ 
शासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग, क्र: ग्राक्षेवि- २०१७ /प्र.क्र. ०७/ का.९, 
दि.०६ मार्च २०१८ 


S 


= 


प्रस्तावना :- 


राज्यातील अल्पसंख्याक बहुल ग्रामीण क्षेत्रात मुलभूत/ पायाभूत सुविधा उपलब्ध करुन 


देऊन ग्रामीण भागात वास्तव्यास असलेल्या अल्पसंख्याक लोकसमुहातीळ नागरिकांच्या 


जीवनमानाचा दर्जा उंचावण्यासाठी संदर्भ क्र. १ येथील शासन निर्णयान्वये सन २०१७-१८ या 


वर्षासाठी ग्रामीण क्षेत्र विकास कार्यक्रम कार्यान्वित करण्यास मंजूरी देण्यात आली आहे. तसेच संदर्भ 


क्र. २ येथील शासन पूरकपत्रान्वये, दि. २२ सप्टेंबर, २०१५ रोजीच्या शासन निर्णयातील योजनेची 


कार्यपध्दती या शीर्षाखाली परिच्छेद (क) (iii) च्या पुढे परिच्छेद दाखल करण्याचा निर्णय शासन 


मान्यतेने घेतला आहे. त्यानुसार मा. खासदार व आमदार तसेच जिल्हाधिकारी यांच्याकडून शासन 


मान्यतेसाठी प्राप्त ग्रामपंचायत प्रस्तावांना मंजूरी देऊन निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


पृष्ठ १० पैकी १ 


शासन निर्णय क्रमांकः ग्राक्षेवि - २०१८ / प्र.क्र. २३ /का.९ 


शासन निर्णय :- 
ग्रामीण क्षेत्र विकास कार्यक्रमांतर्गत सन २०१७-१८ करिता रु.३५,५०,००,०००/- (अक्षरी 


रू. पस्तीस कोटी पन्नास लक्ष फक्त) एवढा निधी अर्थसंकल्पित करण्यात आला आहे. संदर्भक्र. ३ व 


४ येथील शासन परिपत्रकान्वये सन २०१७-१८ मध्ये प्रथम नऊ महिन्यांकरिता (डिसेंबर, २०१७ अखेर) 


अर्थसंकल्पित निधीच्या vo टक्के निधी वितरणास तसेच संदर्भ क्र. ७ अन्वये सन २०१७-१८ मधील 


अर्थसंकल्पित निधीच्या एकूण वार्षिक तरतूदीच्या (पुरवणी मागण्यांसह) महसूली ७०% व भांडवली 


८०% च्या मर्यादेत अर्थसंकल्पीय अंदाज वितरण प्रणालीवर (बीम्स) वितरीत करण्यास सहमती 


देण्यात आली आहे. त्यानुसार रु. २८,४०,००,०००/-(अक्षरी एकूण रुपये अठ्ठावीस कोटी चाळीस लक्ष 


फक्त) इतका निधी उपलब्ध झाला असून त्यापैकी संदर्भ क्र. ५, ६आणि ८ अन्वये एकूण 


रु.१९,८८,००,०००/- (अक्षरी एकूण रुपये एकोणीस कोटी agua लक्ष फक्त) इतका निधी 


वितरित करण्यात आला आहे. उर्वरित रु.८,५२,००,०००/- (अक्षरी एकूण रुपये आठ कोटी बावन लक्ष 


फक्‍त) इतका निधी मार्च, २०१८ अखेर पर्यंत वितरणास उपलब्ध आहे. त्यापैकी मा. खासदार व 


आमदार तसेच जिल्हाधिकारी यांच्याकडून शासनास प्राप्त झालेल्या ग्रामपंचायतींचे प्रस्तावानां 


शासन मान्यता मिळाली असून या शासन निर्णयासोबतच्या परिशिष्ट -“अ” मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे 


एकूण१७ जिल्ह्यातील अल्पसंख्यांक बहुल ग्रामपंचायतींना मुलभूत/पायाभूत सुविधा उपलब्ध करुन 
देण्यासाठी एकूण रु.६,६४,००,०००/- (अक्षरी एकूण रुपये सहा कोटी चौसष्ट लक्ष फक्त) इतके 
अनुदान मंजूर करण्यात येत असून हे अनुदान संबंधित जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी यांचेमार्फत संबंधित 


मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांच्या स्वाधीन करण्यात येत आहे. 


२. संबंधित अल्पसंख्याक बहुल ग्रामपंचायतींना मंजूर करण्यात आलेले अनुदान वितरित 


करण्यासाठी संबंधित जिल्हाधिकारी, नियंत्रक अधिकारी आणि आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून 
काम पाहतील. परिशिष्ट "अ" मध्ये दर्शविलेली कामे इतर योजनेतून करण्यात आलेली नाहीत, याची 
TEA व खातरजमा जिल्हाधिकारी यांनी करावी व जर सदर काम इतर योजनेतून मंजूर केले 


असल्यास त्या बदल्यात इतर काम मंजूर निधीच्या मर्यादेत राहून बदल करण्याचे अधिकार संबंधित 


जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी यांना राहतील. उपरोक्‍त कामाच्या बदल्यात इतर काम करणे शाक्य 


नसल्यास त्यासाठी वितरीत केलेला निधी शासन जमा करण्यात यावा. तसेच संबंधित जिल्हाधिकारी 


यांनी उपरोक्‍त कामांचे अंदाजपत्रक बांधकाम विभागाकडून प्राप्त करून घ्यावे. याबाबतची सर्व 


कागदपत्रे शासन निर्णयातील अटी व शर्तीनुसार प्राप्त करून घेण्याची कार्यवाही जिल्हाधिकारी यांनी 


करावी. त्यानंतर त्यांना प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता देण्यात यावी व निधी संबंधित मुख्य कार्यकारी 


अधिकारी, जिल्हा परिषद यांना सुपूर्द करण्यात यावा. 


पृष्ठ १० पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः ग्राक्षेवि - २०१८ / प्र.क्र. २३ /का.९ 


३. ज्या विवक्षीत प्रयोजनासाठी निधी मंजूर करण्यात आला आहे, केवळ त्याच प्रयोजनासाठी 
संबंधित ग्रामपंचायतींनी निधी खर्ची टाकणे अनिवार्य आहे. संबंधित जिल्हाधिकारी /मुख्य कार्यकारी 
अधिकारी, संबंधित जिल्हा परिषद यांच्याकडून अनुदान वितरित करण्यात आल्यानंतर 


ग्रामपंचायतींनी प्रस्तावात नमूद केलेली कामे पूर्ण करणे आवश्‍यक आहे व याबाबतची उपयोगिता 


प्रमाणपत्रे या शासन निर्णयाच्या परिशिष्ट - ब मध्ये विहित केलेल्या नमुन्यात अल्पसंख्याक विकास 


विभागाकडे सादर करणे आवश्‍यक आहे. ग्रामीण क्षेत्र विकास कार्यक्रमांतर्गत राज्यातील संबंधित 


अल्पसंख्याक बहुल ग्रामपंचायतींनी हाती घेतलेल्या विकासकामांच्या प्रगतीबाबत संनियंत्रण करुन 


त्याबाबतचा अहवाल संबंधित जिल्हाधिकारी यांनी शासनास सादर करावा. 
४. या योजनेंतर्गत होणारा खर्च “मागणी क्र. झेड ई-१, २२३५ -सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, 


०२-समाजकल्याण,१९८-ग्रामपंचायतींना सहाय्य, राज्य योजनांतर्गत योजना , ०१ अल्पसंख्याकांना 


सहाय्य,(०१) (०१) अल्पसंख्याक बहुल ग्रामपंचायतींना सहायक अनुदान (२२३५ बी ०८५)” या 


लेखाशिर्षाखाली सन २०१७-१८ या वर्षाकरीता मंजूर करण्यात आलेल्या अनुदानातून भागविण्यात 
येईल. 
५. “सदर शासन निर्णय वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका-१९७८ भाग पहिला, वित्त विभाग, 


शासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, दि. १७ एप्रिल,२०१५ अन्वये प्रशासकीय 


विभागास प्राप्त झालेल्या अधिकारांतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार तसेच शासन 


परिपत्रक, वित्त विभाग क्र. अर्थसं- २०१७/ प्र.क्र.७५/अर्थ-३, दि.१८ एप्रिळ,२०१७, क्र. अर्थसं- 
२०१७/प्र. क्र. ९४/ अर्थ-३, दि. ३० जून, २०१७ आणि क्र. अर्थसं- २०१७/ प्र. क्र. ७५/ अर्थ-३, 


दि.०६फेब्रुवारी,२०१८रोजीच्या परिपत्रकातील व त्यासोबतच्या परिशिष्टामधील मार्गदर्शक 


सूचनांस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. ” 
६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१८०३१५१७०८१२२७१४ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Dinesh M. pe ae era 


25.4.20=! 
33e0927ff26cOf01 6fdf, 


2.5.4.45=032100CD9D66225CED8BAE27E0E1249D39EC14A544 
n V n 19D0A13504B49333B23F92B58199, cn=Dinesh M. Sonavane 
Date: 2018.03.16 10:14:59 +05'30" 


(दि. मा. सोनवणे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१) मा.राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मुंबई, 


२) मा.मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मंबई, 


पृष्ठ १० पैकी ३ 


tra, 
Scabb099fd0576208F4caa3 10d2e7860201ab5363a21 


शासन निर्णय क्रमांकः ग्राक्षेवि - २०१८ / प्र.क्र. २३ /का.९ 


३) मा.मंत्री / मा.राज्यमंत्री (अवि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 


४) मा.मुख्य सचिव यांचे सह सचिव, महाराष्ट्र शासन, 


५) अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, सर्व मंत्रालयीन विभाग, 


६) महालेखापाल-१/२ (लेखा परीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर, 


७) संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई 
८) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 


९) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 


१०) सचिव, महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोग, मुंबई, 


११) जिल्हा कोषागार अधिकारी (सर्व) 


१२) अर्थसंकल्प शाखा (का., अविवि, मंत्रालय, मुंबई, 


१३) निवडनस्ती (कार्यासन-९) 


पृष्ठ १० पैकी ४ 


झासन निर्णय क्रमांकः ग्राक्षेवि - २०१८ / प्र.क्र. २३ /का.९ 


शासन निर्णय ,अल्पसंख्याक विकास विभाग क्रमांक : ग्राक्षेवि -२०१८/ प्र.क्र.२३/का.९, 


दिनांक:- १५ मार्च, २०१८. 


परिशिष्ट - " अ" 
अ. जिल्हा तालुका । ग्रांमपंचायतींचे विषय मंजूर निधी 
क्र. नांव (रुपये) 
र बीड बीड मौ.पिपंळनेर = | १) मुस्लिम कब्रस्थान संरक्षण भित १० लक्ष 
बांधकाम करण्यासाठी. 
गेवराई मौ.सिरसदेवी । २) मुस्लिम कब्रस्थान संरक्षण भिंत १० लक्ष 
बांधकाम करण्यासाठी. 
जिल्हा बीड | २० लक्ष 
२ | जळगांव । चाळीसगाव | मेहूनबारे १) रस्त्याचे कॉक्रीटीकरण गटार बांधणे । १० लक्ष 
पिलखोड 2) शादीखाना कब्रस्तानाला संरक्षण भित | १० लक्ष 
बांधणे. 
लोजे ३) रस्त्याचे कॉक्रीटीकरण व गटार १० लक्ष 
बांधणे. 
जिल्हा जळगाव | ३० लक्ष 
३ | नांदेड मुखेड चोडी १) शादीखाना बांधकाम करणे. १० लक्ष 
बेटमोगरा 2) ईदगाह संरक्षण भिंत बांधकाम १० लक्ष 
करण्यासाठी. 
दापका(राजा) । ३)ईदगाह संरक्षण भित बांधणे. १० लक्ष 
जिल्हा नांदेड | ३० लक्ष 
| हिंगोली सेनगांव कोळसा १) अल्पसंख्यांक वस्तीत शादीखाना | १० लक्ष 
बांधकाम करण्यासाठी. 
जिल्हा हिंगोली | १० लक्ष 
५ | अकोला अकोट चोहट़ा बाजार | १) अल्पसंख्यांक वस्तीतील रस्त्याचे | १५ लक्ष 
बांधकाम व कॉक्रीटीकरण करणे,गटारे 
तसेच विद्युत पोलसह एलईडी लाईट 
लावणे. 
रेल २) अल्पसंख्यांक वस्तीतील रस्त्याचे | १५ लक्ष 
बांधकाम व कॉक्रीटीकरण करणे,गटार 
तसेच विद्युत पोलळसह एलईडी लाईट 
लावणे. 
जिल्हा अकोला | ३० लक्ष 
६ वर्धा वर्धा बोरगांव(मेघे) ।१) सिमेंट रस्ता बांधकाम करणे. १० लक्ष 
वर्धा म्हसाळा २) सिमेट रस्ता बांधकाम करणे १० लक्ष 
सेलू हिंगणी ३) कब्रस्तान बांधकाम करण्यासाठी. १० लक्ष 
आर्वी मौ.रसुळाबाद | १) मुस्लीम वाडीत रस्ता मंजुर करुन १० लक्ष 
नाली बांधकाम करणे 
२) शादीखाना बांधकामकरिता. १० लक्ष 
जिल्हा वर्धा | ५० लक्ष 


पृष्ठ १० पैकी ५ 


झासन निर्णय क्रमांकः ग्राक्षेवि - २०१८ / प्र.क्र. २३ /का.९ 


७ | चंद्रपूर चंद्रपूर घुग्घुस १) ख्रिश्चन स्मशानभूमीस बसण्याकरीता । १५ लक्ष 
डेक्स तसेच Bs बांधणे. 
२) मुस्लिम स्मशानभूमीत बसण्याकरीता | १५ लक्ष 
डेक्स तसेच BS बांधणे. 
चिमूर खडसंगी १)कब्रस्थानचे संरक्षण भितीचे बांधकाम । १० लक्ष 
मासळ २) मुस्लीम कब्रस्थानचे सरंक्षण भितीचे । १० लक्ष 
बांधकाम करणे 
पळसगांव(पि) | ३)मुस्लीम कब्रस्थानचे संरक्षण भितीचे । १० लक्ष 
बांधकाम करणे 
जिल्हा चंद्रपूर | ६० लक्ष 
८ | कोल्हापूर | हातकणंगले | मौ.कबनुर १आझाद नगर,(मराठी हाळेजवळील) । १५ लक्ष 
रस्ते करणे. 
2) सिध्दार्थ नगर,(मराठी शाळेजवळील) | १५ लक्ष 
रस्ते करणे 
करवीर गडमुडशिंगी | १)रस्ता खडीकरण व डांबरीकरण करणे | १० लक्ष 
कणेरी २) रस्ता खडीकरण व डांबरीकरण करणे | १० लक्ष 
निगवे खा. ३) अल्पसंख्यांक वस्ती मध्ये रस्ता १० लक्ष 
खडीकरण डांबरीकरण करणे 
जिल्हा कोल्हापूर | ६० लक्ष 
९ | अहमदनगर | नेवासा चांदा १) मुस्लीम समाजासाठी शादीखाना २० लक्ष 
बांधकाम करणे 
देडगांव २) खिश्चन समाजासाठी कम्युनिटी हॉल | १० लक्ष 
बांधणे. 
जिल्हा अहमदनगर | ३० लक्ष 
| ० । भंडारा तुमसर al fare १चिखला वस्ती मस्जीद जवळ समाज । ०५ लक्ष 
मंदीर बांधण्यासाठी 
मौ.सितासावंगी | २) मुस्लीम कब्रस्थान सुरक्षा भिंत ०५ लक्ष 
(कंम्पाऊड वॉल ) बांधणे. 
मौजा ३) कब्रस्तान सुरक्षा भित (कंम्पाऊंड वॉल) | ०५ लक्ष 
नाकाडोंगरी । बांधणे 
मौजा स्टेशन । 8) मुस्लीम कब्रस्थान (कंपाऊंड वॉल) ०५ लक्ष 
टोली (देव्हाडी) | बांधणे. 
५) मुस्लीम कब्रस्थान अंतर्गत रस्ते RAS | ०५ लक्ष 
काँक्रीट करणे. 
मौजा करडी । 8) मुस्लीम कब्रस्थानला सुरक्षा भित ०५ लक्ष 
(कम्पांऊड वॉल) बांधणे. 
जिल्हा भंडारा | 30 लक्ष 


पृष्ठ १० पैकी ६ 


झासन निर्णय क्रमांकः ग्राक्षेवि - २०१८ / प्र.क्र. २३ /का.९ 


११ | Wr शिरुर मौ.न्हावरे १) मुस्लीम दफनभूमी आवारात ०७ लक्ष 
सामाजिक सभागृह बांधणे 
मौ.न्हावरे २) मुस्लीम दफनभूमीस संरक्षक भित ०८ लक्ष 
बांधणे 
मौ.वडगाव ३) मुस्लीम दफनभूमीस संरक्षक भिंत व । १० लक्ष 
रासाई सुधारणा करणे 
मौ.गोळेगाव । ४) मुस्लीम दावन मलिक मध्ये पाण्याची । ०५ लक्ष 
टाकी बांधणे 
मावळ वडगाव १) मुस्लिम दफनभूमी येथे वा ल कंपाऊड | १५ लक्ष 
भिंत बांधणे व बंदिस्त गटार बांधणे 
इंदोरी २) मुस्लिम दफनभुमी येथे वाळ कंपाऊंड | १५ लक्ष 
भिंत बांधणे व बंदिस्त गटार बांधणे 
हवेली कोढवे-धावडे | १खडकवासला ग्रामीण भागांतर्गत १५ लक्ष 
कोढवे-धावडे येथील मुस्लिम बहुल 
भागात अंतर्गत रस्ते व गल्लीबोळ 
काँक्रीटीकरण करणे 
हवेली वरदडे २खडकवासला ग्रामीण भांगातर्गत १५ लक्ष 
वरदडे येथील मुस्लिम बहुल भागात 
अंतर्गत रस्ते व गल्लीबोळ कॉक्रीटीकरण 
करणे. 
जिल्हा पुणे | ९० लक्ष 
१२ | सांगली मिरज मौ.आरग १)जैन वस्ती समोरील मोकळया जागेत | १० लक्ष 
सभामंडप बांधणे 
२) मुस्लीम दर्गा संरक्षण भित,मकानदार | १० लक्ष 
मोहल्ला रस्ता कॉक्रीटीकरण करणे. 
मौ.माळगाव ।>) जेन वस्ती समोरील मोकळया जागेत । १० लक्ष 
सभामंडप बांधणे 
कडेगांव | मौजे नेवरी ईदगाह मैदान वरती Ts १० लक्ष 
कंपाऊंड,पेव्हीग ब्लॉक बसविणे व 
ईदगाह भिंतीचे बांधकाम करणे. 
जिल्हा सांगली | Yo लक्ष 
१३ | गडचिरोली | वडसा मौ.पोटगांव १) कब्रस्थानला संरक्षण भिंतीचे बांधकाम | ०५ लक्ष 
करणे. 
२) कब्रस्थानला सिंमेट काँक्रीट रस्ता ०५ लक्ष 
बांधकाम करणे. 
मौ.विसोरा ३) कब्रस्थान संरक्षण भिंतीचे बांधकाम ०५ लक्ष 


करणे. 


पृष्ठ १० पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः ग्राक्षेवि - २०१८ / प्र.क्र. २३ /का.९ 


आरमोरी ।मौ.डोगरगांव | ४ श्री.अभिजित सिंग ते श्री रदवा यांचे । ०५ लक्ष 
घरापर्यंत सिमेट काँक्रीट रस्ता व नाली 
बांधकाम करणे. 
कोरची मौ.बेतकाठी ।५ श्री. करीम शोख ते श्री.हकीम arg ०५ लक्ष 
यांचे घरापर्यंत सिमेट काँक्रीट रस्ता व 
नाली सिमेट काँक्रिट रस्ता व नाली 
बांधकाम करणे. 
जिल्हा गडचिरोली | २५ लक्ष 
रि ४ | यवतमाळ ।दारव्हा पळशी १) शादीखाना बांधकाम करणे. १० लक्ष 
दिग्रस लाख रायाजी । २) झादीखाना बांधकाम करणे. १० लक्ष 
जिल्हा यवतमाळ | Qo लक्ष 
१५ | सिंधुदुर्ग | वैभववाडी | vas १) StS मुख्य रस्ता ते पाकोजावाडी  । ०५ लक्ष 
रस्ता डांबरीकरण नुतनीकरण करणे. 
२) BIS रमदुलवाडी येथील रस्त्याला । ०३ लक्ष 
संरक्षण भिंत बांधणे 
३)उंबर्ड बोबडेवाडी येथील मौलवी यांच्या | ०६ लक्ष 
घराजवळ संरक्षण भिंत बांधणे 
कणकवली । ग्रा.पं. १) ग्रा.पं.खारेपाटण मुंबई -गोवा हायवे । १० लक्ष 
खारेपाटण नं.६६ ते काझीवाडी रस्त्याला संरक्षण 
भिंत बांधणे. 
२ ग्रा.पं.खारेपाटण खारे.काझीवाडी १५ लक्ष 
कब्रस्थान मध्ये कब्रस्थान होड बांधणे 
जिल्हा सिंधुदुर्ग | ३९ लक्ष 
१६ | रत्नागिरी । रत्नागिरी ।ग्रा.पं. कोतवडे | १) मुस्लिम मोहल्ला येथे पिण्याची विहीर । १० लक्ष 
बांधणे. 
ग्रा.पं.उसी २) कब्रस्थानाला कंपाऊंड वाल बांधणे १० लक्ष 
ग्रा.पं.नेवरे ३) मुस्लिम मोहल्ला येथे पिण्याच्या १० लक्ष 
पाण्याची विहरी बांधणे 
ग्रा.पं.निवेडी | ४ग्रा.पं.निवेडी घरकुल बौध्दवाडीकडे । १० लक्ष 
जाणारा रस्ता डांबरीकरण करणे 
जिल्हा रत्नागिरी | ४० लक्ष 
। ७ | qa धुळे मौजे नगाव १)मुस्लीम वस्ती येथे श्री.हरिडा रुबाब । १० लक्ष 
(तिसगाव) पिंजारी यांच्या घरापासून ते श्री.जाकीर 
हुसेन पिंजारी यांच्या घरापर्यंत काँक्रीट 
रस्ता तयार करणे. 
मौजे नगाव २)मुस्लीम वस्ती येथे श्री.भाईमिया भावडू | १० लक्ष 


पिंजारी यांच्या घरापासून ते श्री.पिरण 
बशिर पिंजारी यांच्या घरापर्यंत कॉंक्रीट 
रस्ता तयार करणे. 


पृष्ठ १० पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः ग्राक्षेवि - २०१८ / प्र.क्र. २३ /का.९ 


नेर ३)मुस्लळीम समाजासाठी समाज भवन १० लक्ष 
बांधणे 

नरडाणा ४)मुस्ळीम समाजासाठी समाज भवन १० लक्ष 
बांधणे 


साक्री मौजे इंदवे ५)बौध्द वस्ती येथे श्री.गुलाब सुका १० लक्ष 
पानपाटील ते मुख्य रस्त्यापर्यंत काँक्रीट 
रस्ता करणे. 


मौजे ad? । ६)जैन वस्ती येथे श्री.भेकचंद खेमचंद  । १० लक्ष 
टाटीया यांच्या घरापासून ते श्री.हेमंत 
शिवलाल शार्मा यांच्या घरापर्यंत काँक्रीट 
रस्ता करणे. 


जिल्हा धुळे | ६० लक्ष 


एकूण रुपये | ६, ६४,००,०००/- 


(अक्षरी एकूण रूपये सहा कोटी चौसष्ट लक्ष फक्त) 


ढ Digitally signed by Dinesh M. Sonavane 
D ) | Nn e S h M DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Minorities 
e Development Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=9cabb099fd0576208f4caa3 1 0d2e7860201ab5363a2133e0 


927ff26c0f01 6fdf, 
.5.4.45=032 1 00CD9D66225CEDSBAE27E0E1249D39EC14A54419D 
esh M. Sonavane 


Sonavane on sionals mn 
(दि. मा. सोनवणे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ १० पैकी ९ 


झासन निर्णय क्रमांकः ग्राक्षेवि - २०१८ / प्र.क्र. २३ /का.९ 


शासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग क्र. ग्राक्षेवि - २०१७/प्र.क्र. २३/का.९, 
दि. १५ मार्च , २०१८. 


परिशिष्ट - "ब" 


उपयोगिता प्रमाणपत्र 
प्रमाणित करण्यात येते की, अल्पसंख्याक विकास विभागाने राज्यातील अल्पसंख्याक 
बहुल ग्रामीण क्षेत्रात मुलभूत / पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी कार्यान्वित केलेल्या 
क्षेत्रविकास कार्यक्रमांतर्गत शासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग, क्र. ग्राक्षेवि २०१७/ प्र.क्र. २३ 
/का.९, दि. १५मार्च, २०१८ अन्वये वितरित केलेला रु. /- अक्षरीरु. ) 
एवढा निधी पुढील विकासकामांसाठी उपयोगात आणला आहे :- 


विकासकाम/ विकासकामे वापरलेली रक्‍कम 


असेही प्रमाणित करण्यात येते की, क्षेत्र विकास कार्यक्रमांतर्गत ज्या निकष/ अटींनुसार 
शासनाने अनुदान मंजूर केले होते, त्या निकष/ अटींची यथायोग्यरित्या पुर्तता करण्यात आली आहे. 
तसेच ज्या प्रयोजनाकरिता निधी मंजूर करण्यात आला होता, त्याच प्रयोजनाकरिता निधिचा प्रत्यक्षात 
विनियोग झाला आहे, याची खातरजमा करण्याकरिता मी खालील दस्तऐवज/अभिळेखांची तपासणी 
केली आहे :- 

तपासणी केलेल्या दस्तऐवज/अभिळेखांचे प्रकार :- 
१. प्रमाणक आणि पुस्तक लेखा (Vouchers and Book of Accounts) 
2. मोजणी पुस्तके (Measurement Books) 
3. सहायक अनुदान / कर्ज नोंदवही (Grant-in-aid/ Loan Register) 
४. खर्च नोंदवही (Expenditure Register) 


ग्रामविकास अधिकारी / ग्रामसेवक, 
ंबंधित ग्रामपंचायत यांची स्वाक्षरी 


३३.३ सय 


पृष्ठ १० पैकी १० 


